सन २०२३-२४ निधी वितरण 
३४ - शिष्यवृत्ती/विद्यावेतन 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- निधिवि २०२३/प्र.क्र.५०/ एसडी-५ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई ४०००३२ 
दिनांक :-१७ जानेवारी, २०२४ 
संदर्भ :- 
१) शिक्षण संचालक, योजना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे दि.३१.०७.२०२३ व दि. ०६.०७.२०२३ 
रोजीचे पत्र 
2) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्रमांक:- निधिवि २०२३/प्र.क्र.५०/एसडी-५, 
दि.१५.०९.२०२३ 
३) वित्त विभागाचे क्र. अर्थसं २०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२.०४.२०२३ चे परिपत्रक 


प्रस्तावना :- 

राज्यातील गुणवान विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी प्रोत्साहीत करण्याकरीता सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात 
३१-सहाय्यक अनुदाने / वेतनेतर, ३४- शिष्यवृत्ती / विद्यावेतन व ५० इतर खर्च या उद्दिष्टाखाली मंजूर निधी संदर्भ 
क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये वितरीत केलेला आहे. 

सद्यस्थितीत ३४- शिष्यवृत्ती / विद्यावेतन या उद्दिष्टाखाली मंजूर निधीपैकी उर्वरित निधी वितरीत 
करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 

राज्यात गुणवान विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्यातील शाळांमधील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती 
देण्यासाठी विविध योजना कार्यन्वित आहेत. सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षामध्ये मंजुर अर्थसंकल्पित तरतुदीमधून 
वित्त विभागाने वितरीत केलेल्या निधीच्या अनुषंगाने संदर्भ क्र. 2) येथील दि.१५.०९.२०२३ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये ४८ टक्के च्या मर्यादेत निधी वितरीत केलेला आहे. उर्वरित ५२ टक्के नुसार एकूण रु.२,५२,२०,०००/- 
(अक्षरी रु. दोन कोटी बावन्न लक्ष वीस हजार फक्त) इतका निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 

परिच्छेद २ मध्ये ३४- शिष्यवृत्ती / विद्यावेतन या उद्दिष्टाखाळी नमूद योजनांसाठी एकुण 
रु.२,५२,२०,०००/- (अक्षरी रु. दोन कोटी बावन्न लक्ष वीस हजार फक्त) इतका निधी वितरीत करण्यास व सदर 
निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करुन देण्यास शासन मान्यता देत आहे. 
२. राज्यातील शाळांमधील विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्ती व इतर शैक्षणिक सवलती संदर्भात 
वितरीत करावयाच्या निधीचा तपशील पुढील प्रमाणे आहे :- 


(रुपये हजारात) 
अ.क्र | लेखाशीर्ष योजनेचे नाव अर्थसंकल्पित | वितरीत वितरीत 
रक्‍कम केलेली रक्‍कम | करावयाची 
रक्‍कम 
१) २२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२, 
माध्यमिक शिक्षण-१०७, 
22020309 | शिष्यवृत्त्या (०३), शिष्यवृत्त्या 
४६०० २२०८ २३९२ 
(३४) | (03)(09) कनिष्ठ 38 
महाविद्यालयातील शिष्यवृत्त्या 
(२२०२०३७१) 


शासन निर्णय क्रमांकः निधिवि २०२३/प्र.क्र.५०/ एसडी-५ 


2) 


२२०२१२५१ 
(३४) 


२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, 
सर्वसाधारण १०७, शिष्यवृत्त्या 
(००)(००)(०७), आर्थिक दृष्ट्या 
मागासलेल्या विद्यार्थ्यांना गुणवत्ता 
(२२०२१२५१) 


२५०० 


१२०० 


१३०० 


२२०२११९८ 
(३४) 


२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ८० 
सर्वसाधारण १०७, शिष्यवृत्त्या 
(००(०१ सैनिकी झाळा व 
महाविद्यालये (२२०२११९८) 


८०० 


२३८४ 


४१६ 


२२०२१०६२ 
(३४) 


२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०५, 
भाषा विकास-१०३, संस्कृत शिक्षण 
(००)(००) (०१) माध्यमिक झाळांमध्ये 
भारत सरकारची शिष्यवृत्ती 


९४०० 


१९२ 


२०८ 


२२०२२५२३ 
(३४) 


२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, 
सर्वसाधारण ८००, इतर खर्च (०२) 
संकीर्ण (०२) (१७ इयत्ता १२ वी 
मुलींना मोफत शिक्षण 

(२२०२ २५२३) 


२३००० 


११०४० 


११९६० 


२२०२१४७४ 
(३४) 


२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, 
सर्वसाधारण ८००, इतर खर्च (०२) 
संकीर्ण (०२) (११) ज्यांचे किंवा 
ज्यांच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न 
रुपये १,००,००० पेक्षा अधिक नाही 
अशा इयत्ता १० वी पर्यंत शिक्षण 
घेण्याऱ्या विद्यार्थ्यांना (मुलांना) फी 
माफी (अर्थोपाय अग्नीमाशी समान) 


५००० 


२४०० 


२६०० 


२२०२ १४२९ 
(३४) 


२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, 
सर्वसाधारण शिक्षण, ८००, इतर 
खर्च (02) (०६) प्राथमिक 
शिक्षकांच्या मुलांना मोफत शिक्षण 
(२२०२ १४२९) 


५७०० 


२७३६ 


२९६४ 


२२०२ २५८८ 
(३४) 


२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, 
सर्वसाधारण, (०४) अवर्षण ग्रस्त 
भागातील विद्यार्थ्यांना परीक्षा फी 
माफी (०४ (०१) अवर्षणगस्त 
खेड्यातील विद्यार्थ्यांना परीक्षा फी 
माफी/फी ची प्रतीपूर्ती (२२०२ 
२५८८) 


६००० 


२८८० 


३१२० 


२२०२ १५०९ 
(३४) 


२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, 
सर्वसाधारण ८००, इतर खर्च (०२) 
संकीर्ण (०२) (१५) माजी सैनिकांच्या 
मुलांना शैक्षणिक सवलत (अर्थोपाय 


५०० 


२४० 


२६० 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः निधिवि २०२३/प्र.क्र.५०/ एसडी-५ 


अग्रनीमाझी समायोजन) 
(२२०२ १५०९) 
एकुण ४८५०० २३२८० २५२२० 


वरील सदर बाबींवर होणारा खर्च उपरोक्‍त नमूद केलेल्या HATS सन २०२३-२४ या आर्थिक 
वर्षात मंजूर करण्यात आलेल्या तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 


३. सदर निधी वितरीत करण्यासाठी आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून 
घोषित करण्यात येत आहे. तसेच लेखाधिकारी (लेखा), शिक्षण संचालनालय योजना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना या 
शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात येणाऱ्या निधीकरिता आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात 
येत आहे. याबाबतीत वित्त विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेली मार्गदर्शक तत्त्वे / शासन निर्णय / शासन परीपत्रक 
यामधील सूचनांचे पालन करणे आवश्‍यक राहील. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०११७१७२७५७८४२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by IMTIYAZ MUSHTAQUE KAZI 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SCHOOL 
| M T | YA Z EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT, 

2.5.4.20=39a4041 9de755c2eab61fb555b2fdf8c8d6d652ff1 8fdff 

bd9c748ab01f6da04, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

serialNumber=77A529748C5E7C 1 BA7A66E81C654BA3C492FDA 
M U 5 H TAQ U E KAZ | 5B29E076241DB1BA213DDEDF4E, cn=IMTIYAZ MUSHTAQUE 

KAZI 

Date: 2024.01.17 17:29:34 +05'30' 

(इ. मु. काझी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा. विरोधी पक्षनेता (विधानसभा/विधानपरिषद), विधान भवन, मुंबई. 
२. मा. मंत्री (शालेय शिक्षण), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. सर्व मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मुंबई. 
४. प्रधान सचिव, (शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
५ आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
६. शिक्षण संचालक (प्राथमिक / माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
७. शिक्षण संचालक (योजना), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
८. सहाय्यक संचालक (लेखा), माध्यमिक व उच्च माध्यमिक, शिक्षण संचालनालय, पुणे. 
९. सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक. 
१०. लेखाधिकारी (लेखा), शिक्षण संचालनालय योजना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
११. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. निवड नस्ती. 
१३. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


